"बंदरांचा विकास ब प्रवांसी सुखसोयी" या 
जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत योजनेच्या 
अंमलबजावणीस मान्यता देण्याबाबत, 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (बंदरे) विभाग 
शासन निर्णय क्र. पीएलएन - ०८१०/ प्र.क्र. २३०/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक ०७ मार्च, २०११. 


बाचा :- १) शासन, नियोजन बिभाग, निर्णय क्र. जिबायो - १००७/ प्रक्र ३९/ 
'का- १४८४, दिंनांक १६ फेब्रुवारी, २००८. 
२) शासन, नियोजन विभाग पत्र कू. जिवायो - १००९/प्रक्र २९३/ BE १४८१, . 
दिनांक ३० डिसेंबर, २००९. - 


प्रस्तावना :- : 
महाराष्ट्र राज्याला ७२० कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. कोकणातील 
अधिकत्तम लोकवस्ती ही समुद्रकनाऱ्यालगत असुन त्यातील बहुतांशी लोकांची शे ती व मासेमारी st 
उदरनिर्वाहाची प्रमुख साधने आहेत. किनारवती क्षेत्रातील वाहतूक प्रामुख्याने जलवाहतुकीनारे बोठे, 
होडया, छोट्या / मध्यम आकाराची यांत्रिक / बिगर यांत्रिक जलयाने याव्दारे केली wet 
जलवाहतुकीव्दारे मासेमारी, व्यापार, पर्यटन इ. क्षेत्रांचा तिकास होतो. त्याकरीता प्रवाशांकरीत . 
बंदरालगतच्या विविध प्रबासी सुविधा शासनाकडून उपलब्ध करण्यात येतात. र 
या सुविधा पुरविण्याकरीता महाराष्ट्र मेरीटाईम . बोर्डाकडून "खाडीबर्रल॑. 
बंदराजवळच्या प्रवासी सुखसोयी" ही योजना राबविण्य़ात येत होती. या योजनेचे नाव बदलूर 
त्याऐवजी " बंदराचा विकास ब प्रबासी सुखसोयी " या नावाने सदर योजना राबवात्री, असे free 
नियोजन विभागाने संदर्भ क्र. (२) येथील पत्रान्वये दिले आहेत. ही योजना जिल्हा योजना म्हणून म्हणूर 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून राबविण्यात येत असून त्यास संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तथ 
सद्स्य सचिव, जिल्हा नियोजन ब्र विकास मंडळ यांचेकडून प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली जार 
तसेच, नियोजन विभागाने मंजूर केलेल्या जिल्हा. व्रार्षिक -योजनेच्या आरांखड्यामधील मंजे 
तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत निधीचे वितरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटांम 
बोर्ड यांना प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार केले जाते. या जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी निधी अर्थसंकल्पित 
करणे, वितरीत करणे ब प्रशासकीय मान्यता देणे याबाबतची सुधारीत कार्यपध्दती उपरोक्‍त "वाष" 
येथील नमूद केलेल्या नियोजन विभागाच्या दि. १६.२.२००८ च्या Mey निर्णयान्वये निश्‍चित 
करण्यात आली आहे. न 7 ts 


" बंदराचा विकास a प्रवासी सुखसोयी " ही जिल्हा प्रोजना, प्रशासकीय विभाग 
म्हणून गृह (बंदरे) विभागाच्या सर्वसाधारण नियंत्रणाखाली राबविण्यात येत आहे. तथाफि 'या 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी धोरणात्मक शासन निर्णय उपलब्ध नव्हता. या योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी धोरणात्मक शासन निर्णय उपलब्ध करुन देण्याचें निदेश नियोजन विभागार्न 


fe, यर 
CABART Ani कसचे ae as 


उपरोक्‍त 'बाचा' येथील क्र. (२) मधील पत्रान्वये दिले आहेत. त्याअनुषंगाने पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय :- 


" बंदराचा बिकास ब प्रवासी सुखसोयी " ही योजना जिल्हा बार्षिक योजनेअंतर्गत 
कायमस्वरुपी योजना म्हणून मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या 
किनारवती जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. या योजनेअंतर्गत हाती घ्याबयाच्या कामांचा प्राथम्यक्रम पुढीलप्रमाणे राहील:- 


(अ) ज्या ठिकाणी प्रवासी सुविधा पुरविण्याची निकड chads sre आहे, अशी कामे. 

(ब) सन्माननिय लोकप्रतिनिधी यांनी केलेली मांगणी, 

(क) स्थानिक ग्रामस्थ, मच्छिमार संस्था, शेतकरी, प्रंबासी जल वाहतूक संस्था, उद्योजक, 
आयात - निर्यात आस्थापना, पर्यटक इ. घटकांनी केलेली मागणी, 


या योजनेअंतर्गत प्रवासी जलबाहतुकीच्या अनुषंगाने आवश्यक सुविधा 
पुरविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे उपाययोजना हाती घेण्यात याव्या :- 


(१) जलवबाहतुकीसाठी प्रबासी शेड / निवारा बांधकाम / दुरुस्ती, 

(२) स्वच्छ पेयजल पुरवठा, 

(३) प्रसाधन गृहे बांधकाम, 

(४) उतारुंच्या सुविधेसाठी टर्मिनल इमारत बांधणे, 

(५) जेट्टीच्या ठिकाणी पाकींग व्यवस्था व विद्युतीकरण, 

(६) जेट्टी व Sst सभोवतालच्या परिसराचे सौंदर्यीकरण व सुशोभिकरण करणे, 

(७) कार्यालये व कर्मचारी निवासस्थाने बांधकाम / दुरुस्ती, 

(८) सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून पोलीस चौकी उभारणे, ate टॉबर व आवार भिंत बांधणे, 


" अंदराचा बिकास घ प्रवासी सुखसोयी " या जिल्हा योजनांच्या कामांसाठी व 
दैनंदिन देखभाल दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता तसेच योजनेची 
अंमलबजावणी याकरिता नियोजन विभागाच्या दि. १६.२-२००८ च्या शासन निर्णयान्वये निश्‍चित 
केलेल्या सुधारीत कार्यपथ्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


ष्‌. सदर योजनेसाठी निधीची तरतूद करणे व निधी अर्थसंकल्पित करण्याची कार्यवाही 
मुख्य लेखाशिर्ष "३०५६ - देशांतर्गत जलवाहतूक” या लेखाशिर्षाखाली करण्यात याब्ी 


द्‌ प्रस्तुत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांना क्षेत्रिय 
यंत्रणा म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


EAPORT-2010\Angust Note/229 न 2 


७ प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच 
नियोजन विभागाचा अनोपचारीक संदर्भ क्र. २०८/९४८१, दि. १.११९.२०१० व वित्त विभागाचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५६६/१९०/व्यय-८, दि.३९.१२.२०१० अम्बये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


टन सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या http:/Avww.maharashtra.gov.in या 
वेबसाईटवर अपलोड करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०११०३०७१४२५५४००१ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


wat — 


(प्र. ता. गौड) 
सह सचिव, गृह विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 3 
मा. मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव. a oe 
मा. राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव. f 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई | 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), नागपूर । 
महालेखापाल-१ (लेखापरिक्षा), मुंबई. 1 
महालेखापाल-२ (लेखापरिक्षा), नागपूर. ; 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

बिभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई | 

आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय संचालनालय, चनी रोड, मुंबई. ros 
जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन a विकास मंडळ मुंबई शहर, 

मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग. 

किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वांद्रा (पू), मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी ब सिंधुदुर्ग 
निवडनस्ती (कार्यासन क्र. बंदरे - २) 1 


EAPORT-2010\Anguat\Note/229 o दा पे 


